सहायक मोटार वाहन निरिक्षक 
संवर्गातून मोटार वाहन निरिक्षक 
संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१७/प्र.क्र.१९१ /परि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १२ एप्रिल २०१८ 


शासन निर्णय : - 

मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरिक्षक पदावरुन मोटार 
वाहन निरिक्षक या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीने 
शिफारस केलेल्या निवडसूचीतीळ खालील अधिकाऱ्यांना मोटार वाहन निरिक्षक 
(वेतनश्रेणी रु.९,३००-३४,८००, ग्रेड पे. ४,५००/-) या संवर्गात तात्पुरत्या व तदर्थ 
पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. सेवाज्येष्ठता क्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव 

aes] ४ श्री. पद्याकर विश्वे 

Q 240 श्री. वैभव सर्जराव जाधव 

3 292 श्री. होख फिरोज सुभान 

४ २१३ श्री. राऊत भुषण श्रीहरी 

4 298 श्री. कंदकुर्तीकर सुदेश महंतप्पा 

र २२० श्री. खंडागळे सुनिल बन्सी 

७ २२१ श्री. काळे महेश FERRIS 

८ २२४ श्री. लोखंडे निलेश कचरु 

९ २२५ श्री. महाजन विजय सुदाम 

ais | २२७ श्री. नवघरे सतिठा झशाळीकराम 
हिं २३० श्री. बोराले UAT बाबुराव 

१२ २३३ श्री. रणभीडकर नंदकिशोर तुकारामपंत 
१३ २३४ श्री. उचगावकर शहफिकअहमद नजीरअहमद 
१ २४२ श्री. काळे दिपक दत्तात्रय 

१५ २४६ श्री. घोडके नितीन नामदेव 

१६ २४७ श्री. चव्हाण संजय नायबा 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१७/प्र.क्र.१९१/परि-३ दि.१२/०४/२०१८ 


१७ २४८ श्री. पाटील योगेश झांतीलाल 
१८ २४९ श्री. खरे अभिजीत सुभाष 

१९ २५० श्री. गाढवे दत्तात्रय विठठल 

२० २५२ श्रीमती दिघावकर वैष्णवी सुरेठा 
२१ २५३ श्री. PRA बजरंग गणपत 
२२ २५४ श्री. लेदाडे विपीन दामोधरराव 
२३ २६० श्री. गायकवाड राहुल भारत 

२४ २६१ श्री. कचरे भुषण संभाजी 

२५ २६६ श्री. गांगर्ड संतोष आसाराम 
२६ २६८ श्री. नलावडे अमित श्रीरंग 

२७ २७० श्री. START योगेश पुरुषोत्तम 
20 २७३ श्री. वैद्य निशिकांत यशवंत 

२९ २७४ श्री. चाटले रविकुमार रघुनाथ 
३० २७७ श्रीमती नागरगोजे शिवानी अनिल 
३१ २८१ श्रीमती झिने जयश्री विठ्ठलराव 
३२ २८५ श्री. गायकवाड जिग्नेश श्रीधर 
33 २९० श्रीमती पवार प्रसन्ना गोखर 

३४ २९३ श्रीमती चौधरी मनिषा नथु 

३५ २९६ श्रीमती बाविस्कर अनामिका 
3 २९८ श्रीमती मुला रहिमा हमजेखान 
३७ २९९ श्रीमती सोमवंशी शिवाली प्रदिप 
द्र ३०० श्रीमती जाधव दिपाली पांडुरंग 
३९ 303 श्री. वाघ सदाशिव रघुनाथ 

४० ३०५ श्रीमती कोन्डागुले सपना पोचम 
४१ ३१२ श्री. कुंभार शितलकुमार प्रकाशा 
४२ ३१३ श्री. गायकवाड संकेत भरत 
४३ ३१५ श्री. जठार नितीन पोपट 

४४ ३१७ श्री. वाघमारे सिध्दांत मधुकर 
४५ २१६ श्री. शिदे संदिप चंद्रभान 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१७/प्र.क्र.१९१/परि-३ दि.१२/०४/२०१८ 


४६ ३२३ श्री. देवरे जयेश किशोर 

४७ ३२५ श्री. सासणे रोहन प्रदिप 

४८ ३२६ श्री. जाधव राहुल वाल्मिक 

४९ ३२७ श्री. वाघमारे अभिजीत मधुकर 
५० ३३२ श्री. पाटील मिथुन बाळकृष्ण 
५१ ३४० श्री. Say समिर सुदामराव 
42 384 श्री. पाटील सौरभ देवबा 

५३ ३५३ श्री. जाधव दिग्विजय जयवंत 
५४ ३५५ श्री. भोसले प्रविण प्रकाठा 

५५ ३५७ श्री. ad निनाद हाशिकांत 

५६ ३६७ श्री. जाधव आदित्य सुरेश 

५७ ३७० श्री. कसंबे विशाळ विठोबाजी 
५८ ३७८ श्री. तरकसे अभिजीत धोंडिबा 
५९ ३८८ श्री. खेडकर अमोल निवृत्ती 
६० ४०५ श्री. गायकवाड अभिजीत अशोक 
६१ ४१४ श्री. बामणीकर कृष्णांत बळवंत 
६२ ४२२ श्री. राऊत वैभव दिनकर 

६3 ४३० श्रीमती जाधव अश्विनी सर्जराव 
६४ ४५६ श्रीमती जाधव ज्योती रविंद्र 
६५ ४६७ श्री. बर्ग संताजी ठांकर 

६६ ५०१ श्री. गडकर संदिप वसंत 

६७ ५०८ श्रीमती बागवान नाजनीन सलिम 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकोय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व 
अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप 
नियमातील तरतुदी विचारात घेऊन महसूली विभाग वाटपाचे व पदस्थापना 
करण्याचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

३. सदर तदर्थ पदोन्नत्या खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहेत :- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१७/प्र.क्र.१९१/परि-३ दि.१२/०४/२०१८ 


Os 


(A) उपरोक्त पदोन्नत्या या मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशास अधीन राहून देण्यात येत आहेत. सदर आदेशान्वये पदोन्नतीचे आदेश 
बाधीत झाल्यास, या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता 
व तद्नुषर्गिक आर्थिक लाभ मागण्याचा हक्क राहणार नाही. 

(ब) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या 
मोटार वाहन निरिक्षक संवर्गातील पदोन्नत्या तात्पुरत्या व तदर्थ स्वरुपाच्या 
आहेत. यास्तव या अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही 
हक्क मिळणार नाही. 

(क) सदर पदोन्नती केवळ अकरा महिन्यांकरिता देण्यात येत असून, 
त्यानंतर सदर पदोन्नती चाळू ठेवावयाची असल्यास अकरा महिन्यांच्या 
कालावधीनंतर त्या-त्या वेळी खंड देण्यात येईल. 

(ड) सहाय्यक मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गातून मोटार वाहन निरिक्षक 
या संवर्गात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील व सदर पदावर रुजू होऊन 
कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच मोटार वाहन निरिक्षक (वेतनश्रेणी रु.९,३००- 
३४,८००, ग्रेड पे. ४,५००/-) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ त्यांना अनुज्ञेय होतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१८०४१२१०५६०२७८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Arjun Sampat == 
Waghmode व पाते 
(अर्जुन सं. वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/ 
नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०८१७/प्र.क्र.१९१/परि-३ दि.१२/०४/२०१८ 


२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४ मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
५) सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
६) सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

qo) संबंधीत मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
११) निवडनस्ती (परिवहन-३) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


